पालघर जिल्ह्यातील पालघर तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्याची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१२९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २६ जून, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती/४००६, दिनांक ०५/१२/२०२२. 


प्रस्तावना :-- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
पालघर जिल्ह्यातील पालघर तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, पालघर यांनी सदर रस्ते 
दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, पालघर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून Sulla करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, पालघर यांचा ठराव विचारात घेऊन पालघर जिल्ह्यातील पालघर तालुक्‍यातील खालील इजिमा 
व ग्रामा रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
१. | वाळवे-वाणीपाडा-महागांव-वरांगड़े- । ग्रामीण मार्ग क्र.- | ०/०० ते १/०० २४.६१० । प्रमुख जिल्हा 
मान-वाकारे-नंडोरे-देवखोप-वेवूर । २५९ (१.०० कि.मी.) कि.मी. मार्ग- ११९ 
रस्ता. ग्रामीण मार्ग क्र.- | ०/०० ते २/९१० 
२९ (२.९१० कि.मी.) 
प्रमुख जिल्हा मार्ग क्र.३० मधील ०.७०० 
कि.मी. ओव्हरलॅप लांबी. 
ग्रामीण मार्ग क्र.- | ०/०० ते १/५०० 
३३ (१.५०० कि.मी.) 


राज्यमार्ग क्र.७४ मधील 0.300 कि.मी. 


ओव्हरलॅप लांबी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१२९/नियोजन-२ 


ग्रामीण मार्ग क्र.- | ०/०० ते १/५०० 
२१७ (१.५०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग क्र.- | ०/०० ते २/०० 
८१ (२.०० कि.मी.) 
इतर जिल्हा म ०/०० ते ९/४०० 
क्र.- ६९ (९.४०० कि.मी.) 
ज्यमार्ग क्र.३४ मधील 0.300 कि.मी. 
ASS लांबी. 
ग्रामीण मार्ग क्र.- | ०/०० ते ६/३०० 
९३ (६.३०० कि.मी.) 
एकूण २४.६१० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील पालघर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २४.६१० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१३४२.२२० + २४.६१० ) म्हणजेच 
१३६६.८१० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९.४०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (४१.००-९.४००) म्हणजेच ३१.६०० कि. मी. इतकी होईल. ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १५.२१० 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (४२५४.४००- १५.२१०) म्हणजेच ४२३९.१९० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६२७१२५९४४५०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
-=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 


DN:c=IN, 

G A N P AT S A N D ) | P A N DEPARTMENT, postalCode=400032, st-Maharashtra, 
2.5.4.20=3021bf955fefd7 1 ffadSdd7c97769147f19aca6383a1 2fed6cff4 
849d78e224a, 


2 
1d 78 


pseudonym=44879507A55BADCE1C62B2D52FC25354CEOBSDFF, 
KA C H A R E serial INumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAQESFOD 137FEABOB 

BCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 

Date: 2023.06.27 13:00:38 +05'30° 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) विभागीय आयुक्त, कोंकण. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, ठाणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या 
रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


प्रत :- 
१) जिल्हाधिकारी, पालघर. 
2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पालघर जिल्हा परिषद, पालघर. 
३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालघर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१२९/नियोजन-२ 


४) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
५) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
६ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

७ निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


